पदस्थापनेतील अंशत: बदलाबाबत 
नियतकालिक बदल्या सन २०२१ - 
अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व 


तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक 
सेवा गट-अ, 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन Beal क्रमांकः बदली-४३२१/प्र.क्र.८१/२१/तांशि-७ 


शासन आदेठा : 


मंत्रालय विस्तार भवन,मादाम कामा रोड 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ :- शासन आदेशा क्र.बदली-४२२१/प्र.क्र.9४/२१/तांशि-७, दि.०९ ऑगस्ट, २०२१. 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन आदेशांन्वये अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था, 


महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ यांच्या नियतकालिक बदल्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात आले 
आहेत. त्यापैकी खाली नमूद अध्यापकांच्या पदस्थापनेत त्यांच्या विनंतीनुसार अंशात: बदल करण्यात येत असून 
त्यांची सुधारित पदस्थापना त्यांच्या नावापुढे स्तंभ-४ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ. अध्यापकाचे नाव शासन आदेश दि.०९/८/२०२१ | पदस्थापनेत अंशत: बदल 
क्र नुसार बदलीने पदस्थापनेचे | करुन पदस्थापनेचे सुधारित 
ठिकाण ठिकाण 
[a4 2 3 1 a 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 
| श्री. रवि रामदास शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
जयस्वाल खामगांव यवतमाळ 
२ | श्री. कुणाल अनिल शासकोय तंत्रनिकेतन, जितूर | शासकीय तंत्रनिकेतन, आवी 
साऊरकर 
अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी 
३ | श्री. अतुल वाघुळदे शासकोय तंत्रनिकेतन, धुळे शासकोय तंत्रनिकेतन, 
जळगांव 
४ | at. मनिष मुकुंद भट शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकोय तंत्रनिकेतन, 
रत्नागिरी कोल्हापूर 
अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी 
५ | श्री. किरण भास्कर शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
कुलकर्णी मालवण कोल्हापूर 


2. 


आहे. 


तसेच श्री. गणेश गंगाधरराव घुगे, अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी यांची संदर्भाधिन शासन आदेशा 
दि.०९/८/२०२१ अन्वये शासकीय तंत्रनिकेतन, हिंगोली येथे करण्यात आलेली बदली या आदेशान्वये रद्द 
करण्यात येत असून श्री. घुगे यांची शासकीय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद येथील पदस्थापना कायम ठेवण्यात येत 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-४३२१/प्र.क्र.८१/२१/तांशि-७ 


3. सदर आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत असून ते तात्काळ अंमलात येतील. 
ह. उपरोक्त अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार 
नाही. 

प. सदर आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे उक्त अध्यापकांना संबंधित 


प्राचार्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधित अध्यापकांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
याबाबतचा पाठपुरावा संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन 
अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर 
करावा. 

६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२२१५२४१८४७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SAMEER LAXMAN a HER NO TENE 


.6ab4a357b0e2247b4328b57F45f509bf I bfObd20c865128a018421c3. 


549१०, pseudonym=B0341853BBBDA46EBB328D4BE0F 460863592476, 


DHERE ८०० ee 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिव्याख्याते ( तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) प्रधान सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


xx 


सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
प्राचार्य, सर्व संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षक), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

१०) निवडनस्ती- (तांशि-७. 


GS ८-४ 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


